अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर पो.स्टे. मध्ये 
गु.र.नं. । १९/२०१७ (संदीप वराळ हत्या 
प्रकरण) मधून उद्भवणा-या न्यायालयीन 
प्रकरणांमध्ये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड.श्री.उज्वल 
निकम यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०४१७/प्र.क्र.९५/पोल-१० 
गृह विभाग, २रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक ,मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २६ डिसेंबर, २०१७ 


संदर्भ : शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी २०१६/यु.ओ.आर.८९/डी-१४, 
दिनांक २४ ऑक्टोबर, २०१७ 

शासन निर्णय: 

अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर पो.स्टे. मध्ये गु.र.नं. । १९/२०१७ (संदीप वराळ हत्या 
प्रकरण) मधून उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी 
अँड. श्री.उज्वळ निकम यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक २४ ऑक्टोबर, 
२०१७ च्या अधीसूचनेद्वारे विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आळी आहे. सबब, 
प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.उज्वल निकम यांना खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास शासन मान्यता देत 
आहे. 


अ प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी :- रुपये ५०,०००/- 

ब) विचारविनिमय फी :- प्रत्येक तासाला १५,०००/- 
कमाल मर्यादा प्रतिदिनी :- रुपये ५०,०००/- 

क) हॉटेलचा खर्च प्रतिदिनी :- रुपये ५,०००/- 

ड) प्रवास खर्च :- रेल्वेचा प्रत्यक्ष प्रवास खर्च 


२. उपरोक्त नमूद वाढीव फी या आणि याच प्रकरणापुरती मर्यादीत राहील. सदर फीचा दर हा 
पुर्वोदाहरण म्हणून देण्यात येऊ नये. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या 
पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात 


यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत 
प्रकरणी अँड.श्री.उज्वल निकम यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


झासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०४१७/प्र.क्र.९५/पोळ-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस - (00) १०९, जिल्हा 
पोलीस (co) (०१) जिल्हा पोळीस दळ - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात येईल. 


8, हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.3०४/१७/व्यय-७, दिनांक 
१७.११.२०१७ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥॥॥/०७५॥॥9.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१२२६१५४१३०२०२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhalerao 
- DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Ki S h 0 r S h ya mM fa Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ce6f6edd7e1 dfc6b4d6b65b7d93aa1a1dbcf0e 
¢79c7c2143850ff6e8fdcb4c0d, 
serialNumber=94524ab889e2fa9e6bfeSe1e58426881b 


B h a | e fa 0 c36b968ffd0f45ce2d4bd3ff527ded2, cn=Kishor 


Shyamrao Bhalerao 
Date: 2017.12.26 15:46:57 +05'30' 


(किशोर शा.भालेराव) 
उप सचिव (विधि),गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर 

३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. अँड.श्री.उज्वल निकम, बॅरीस्टर निकम चौक, जळगांव 

७. विधी व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई. 

८. वित्त विभाग (व्यय- ७, मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवड नस्ती (पोळ-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


